सुपा पो. स्टे., जि. अहमदनगर येथील गु.र.क्र. 
४७८/२०२० अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
सर्व न्यायालयीन प्रकरणी मा. जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, जि. अहमदनगर या न्यायालयात 
शासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज 
हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना 
व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-०२२१/प्र.क्र. ४७/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- २४ मे, २०२१ 


संदर्भ:- १) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसपीपी-२०२१/यु.ओ.आर.१९/कार्या-१४, 
दिनांक ०९.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

सुपा पो. स्टे., जि. अहमदनगर येथील गु.र.क्र. ४७८/२०२० अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवणाऱ्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जि. अहमदनगर या 
न्यायालयात झासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना व्यावसायिक फी अदा 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सुपा पो. स्टे., जि. अहमदनगर येथील गु.र.क्र. ४७८/२०२० अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवणाऱ्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जि. अहमदनगर या न्यायालयात 
शासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना, यांना सदरहू न्याय प्रकरण निकाली 
निघेपर्यंत व व्यावसायिक फी मध्ये भविष्यात कोणतीही वाढ न करण्याच्या अटीसह, प्रतिदिन 
परिणामकारक सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जि. अहमदनगर 
१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रुपये ३०,०००/- 
2) प्रवास खर्च - रुपये५,०००/- 


तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री उमेड़ाचंद्र यादव 
पाटील यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता 
व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र. ४७/पोल-१०, 


२. अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक Hla प्रदान दर 


दोन महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे 
परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव पाटील यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलिस उपायुक्तांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस(००)(०१)जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) २८ Bran Ba” या 
लेखाशिर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. 334 /२०२१/व्यय-७, दि. २९/०४/२०२१ 
अन्वये मिळालेल्या शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२१०५२४१५१८०८२३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tushar Dilip Rathod : 


(तुषार दि.राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर. 
३. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, अहमदनगर. 

६. अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव-पाटील, ३१९, मिथा Fam, नॅशनल रेस्टॉरंटच्यावर, 
पहिला मजला, ऑफीस नं.७, शहिद भगत सिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
कार्यासन अधिकारी (कार्या-१४) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन अधिकारी (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


